महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप्र-१३२२/प्र.क्र.६१/चौदा 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ३० जून, २०२२. 


START 
श्री.श्रीनिवास मोकळीकर, अवर सचिव, गृहनिर्माण विभाग यांची सिडको, नवी मुंबई येथे 


अतिरिक्त मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी किंवा तत्सम समकक्ष पदावर खालील अटी व शतींच्या 


अधीन राहून तीन वर्ष कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


(अ) श्री.श्रीनिवास मोकळीकर, अवर सचिव हे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर 


रूजू होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या 


तारखेला ते आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारतील, त्या तारखेला 


समाप्त होईल. 


(ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर 


प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा 


अधिकार SIRT / सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 


(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याळा आवश्‍यक वाटली नाही, तर त्यांना मूळ 


विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर Praesent राहील. मात्र याप्रमाणे परत 


पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर नियोक्त्याने शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची 
नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


(ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला BEI आहे, अशी कमीत कमी तीन 


महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ 


विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


२. म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा....इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० 


(परिशिष्ट-२) मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती विचारात घेऊन, प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व 


शर्ती, नगर विकास विभाग व गृहनिर्माण विभाग यांनी आपापसात सल्लामसलत करून ठरवाव्यात. 


३.  श्री.श्रीनिवास मोकलीकर, अवर सचिव, यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या इतर सर्व प्रशासकीय 


बाबी गृहनिर्माण विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः असप्र-१३२२/प्र.क्र.६१/चौदा 


छ. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०६३०१६३८०३८५०७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GAJANAN ON ke STEREO HOH cece 


2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41ada8a 
72725a47b4f0, postalCode 


BHIMRAO GURAWV का sam eam 
(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्र.स., मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, नगर विकास विभाग/ गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई-५१ 
६. सह/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ नगर विकास विभाग/ गृहनिर्माण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. श्री.श्रीनिवास मोकलीकर, अवर सचिव, गृहनिर्माण विभाग (विभागामार्फत) 
८. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


